नागरी क्षेत्रातील सहकारी ग्राहक 
संस्थांना अर्थसहाय्य/भागभांडवली 
अंशदान/ कर्जे मंजूर करण्याबाबत... 
हुतात्मा मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक 
भांडार मर्या. वाळवा जि. सांगली 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक:- सपस-२०२०/प्र.क्र. २०७/२४ स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:- ३० मार्च, २०२१ 


संदर्भ :- (१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांक ग्राहक १०९२/ 
बजेट/ प्र.क्र.२३२/२४-स, दिनांक ३० मे, १९९४ व दिनांक १४ मार्च, १९९५. 
(२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-१००७/प्र.क्र.१०८/२४-स, दिनांक २६ डिसेंबर, २००७. 
(३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-१००७/प्र.क्र.१०८/२४-स, दिनांक २६ डिसेंबर, २००७. 
(४) पणन संचालनालयाचे क्रमांक :- पणन-६/ग्राहक/हुतात्मा मध्य. ग्रा. भां./ 
अर्थसहाय्य /प्रस्ताव/२०१८/४२०४ दिनांक नोव्हेंबर,२०१८ चे पत्र 
(५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
क्रमांक:-अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३,दिनांक १५ मार्च, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील नागरी/ग्रामीण क्षेत्रातील ग्राहकांना जीवनोपयोगी वस्तू रास्त भावात मिळण्यासाठी 
त्याचप्रमाणे उत्पादकांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या ग्राहकोपयोगी उत्पादनांना योग्य भाव मिळण्यासाठी 
व ग्राहक संस्थांमुळे बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होणे इ. महत्वाच्या बाबींचा विचार करुन राज्यातील 
ग्रामीण व नागरी क्षेत्रातील सहकारी ग्राहक संस्थांना अर्थसहाय्य करण्याची योजना दिनांक ३०/५/१९९४ 
व दिनांक १४/३/१९९५ च्या शासन निर्णयानुसार सन १९९४-९५ पासून राबविण्यात येत आहे. सदर 
योजनेचे स्वरुप, अर्थसहाय्याचे सूत्र (पॅटर्न), अर्थसहाय्य मंजूर करण्यासाठीचे निकष, अटी, शर्ती इ. 
बाबतची माहिती योजनेच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय:- 


नागरी/ग्रामीण क्षेत्रातील सहकारी ग्राहक संस्थांना अर्थसहाय्य ही योजना शासन निर्णय, दिनांक 
२६/१२/२००७ अन्वये सहकारी आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे 
हस्तांतरित करण्यात आळी आहे. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर योजनेतंर्गत 
अर्थसहाय्य मंजूरीसाठी सादर केलेल्या हुतात्मा मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक भांडार मर्या. वाळवा जि. 
सांगळी या संस्थेस परिच्छेद २ मधील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे अर्थसहाय्य/ भागभांडवली 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२०/प्र.क्र. २०७/२४ स 


अंशदान/कर्जे मंजूर करण्यात येत आहे. यासाठीचे आदेश पणन संचालनालय स्तरावरुन निर्गमित 
करण्यात यावेत. 


२. सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात या योजनेंतर्गत होणारे खर्च खाली नमूद केलेल्या 
लेखाशिर्षाखालील उपलब्ध तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावेत:- 


अ.क्र लेखाशीर्ष मंजूर निधी 
7 मागणी क्रमांक व्ही-२, रुपये ३६,४००/- 

३४५६, नागरी पुरवठा, 

(१९६), जिल्हा परिषदांना सहाय्य,पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 

(००) (०१) नागरी ग्राहक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य 

(३४५६ ०१२१) (कार्यक्रमांतर्गत) ३२ अर्थसहाय्य 

२ | मागणी क्रमांक व्ही-३, रुपये १,५०,०००/- 

५४७५,इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवावरील भांडवली खर्च, 

१०२ नागरी पुरवठा 

(०१) ग्राहक सहकारी संस्था 

(०१)(०७) नागरी ग्राहक सहकारी संस्थांना भागभांडवली अंशदान (५४७५ 

0989) (कार्यक्रमांतर्गत) ३२ अंशदाने 

३ | मागणी क्रमांक व्ही-५, रुपये २५,०००/- 

७४७५,इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवासाठी कर्जे, 

(१०३) नागरी पुरवठा, 

(००)(०७) नागरी ग्राहक सहकारी संस्थांना कर्जे 

(५४७५ ०१३४) (कार्यक्रमांतर्गत) 

५५ कर्जे व आगाऊ रकमा, 


२. या योजनेंतर्गत उपलब्ध तरतूदीचे आहरण करुन ती संबंधित संस्थांना वितरीत करण्याच्या 
प्रयोजनार्थ लेखाधिकारी, पणन संचालनालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व पणन 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय,नियोजन विभागाची मान्यता व वित्त विभागाचे अनौपचारीक सं.क्र. १९४/ 
१९५/ १९६/२०२१/व्यय-२, दिनांक २७मार्च, २०२१ व परिपत्रक , क्रमांक:-अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६४/अर्थ- 
३,दिनांक १५ मार्च, २०२१ अन्वये उपरोक्‍त बाबीखालील खर्च करण्याकरिता विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२०/प्र.क्र. २०७/२४ स 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०३३०१५५४५०८६०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sunanda M Ghadyale 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=COOPERATION MARKETING & 
Uu al al TEXTILES DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96: 3ac5bc96435 1 5d80ba9edecaf6S0dad6e83 

11b45, 
}f33afa9ed70c79c5a4636204d8bb4040bf2c6c2470d0f2 

hadyale pre 
)5'30' 
सुनंदा मो. घड्याळे 
(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 
१) मा. मंत्री (सहकार व पणन) मंत्रालय, मुंबई 


) 
) मा. राज्यमंत्री (पणन ) यांचे मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव(पणन), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

कृषि SYA, AERTS राज्य, पुणे 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

९) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

१०) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे 

११) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ, मुंबई 

१२) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली 

१३)महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 

qu) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 


SG ८-४ 


(३ 


१५) SET कोषागार अधिकारीपुणे, 
१६)अवर सचिव, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७) निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


